अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा 
गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.७२/१७/तांशि -७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक:- १४ डिसेंबर, २०१७ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.२८ एप्रिल, २०१५ व दि.१५ जून, २०१७. 
2) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.१५(२)(२८)/१४९३०-ओ/सात-अ, दि. ३० मे, २०१७ चे पत्र. 
३) संचालक तंत्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे क्र.४अ/आस्था/२०१७/६१०, 
दि.३१ जुले, २०१७ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्राद्वारे एकूण ९२ उमेदवारांची अधिव्याख्याता, 
यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर शिफारस 
केलेली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर रकाना 
क्र. ०७ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी ते ज्या दिनांकास त्यांच्या पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून 


दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीसाठी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


गुण. | आयोग पुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
२ ३ Sa 4 & | 8 ८ 
१ श्री. गुंड स्वप्निल । खुला खुला पुणे शासकीय 
कल्याणराव pen, | 
सोलापूर. 
२ श्री. दंडे किरण खुला खुला औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
भाऊसाहेब तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
अंबड. वैद्यकीय तपासणी 
प्रमाणपत्र आणि 
औरंगाबाद व मुंबई 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
3 श्री.गिरगेरविंद्र = | gor खुला पुणे शासकीय संगणक हाताळणी 
सुधाकर तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (॥85-0॥), 
अवसरी. नवी मुंबई व दिल्ली 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
ea 2 3 a 4 & Cas) ८ 
४ 18 श्री. शेंडे Usha भ.ज.(ब | खुला नागपूर झासकीय संगणक हाताळणी 
यशवंत तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र /॥8-0॥) 
साकोली. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
५ 14 श्री.फकीर सद्दाम | खुला खुला औरंगाबाद शासकीय । मुंबई येथील चारित्र्य 
छोटुसाब तंत्रनिकेतन, । पडताळणी प्रमाणपत्र 
हिंगोली. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
६ ६ श्री. पाटील दिपक | इ.मा.व. | खुला नाशिक शासकीय संगणक हाताळणी 
अशोक तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
नाशिक ANTS (आंध्रप्रदेश) 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
७ | ७ श्री. बोंगाणे भ.ज. (ड) | खुला औरंगाबाद झासकीय औरंगाबाद येथील 
चंद्रशेखर तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
मन्सुबराव नांदेड. प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
८ | ८ श्री. निगवे धिरज | खुला खुला पुणे शासकीय संगणक हाताळणी 
धन्यकुमार तंत्रनिकेतन, प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
कोल्हापूर. वैद्यकीय तपासणी 
प्रमाणपत्र आणि 
कोल्हापूर व भोपाळ 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
९ le श्री. दवंड spa | इ.मा.व. | खुला अमरावती शासकीय संगणक हाताळणी 
रामकृष्ण तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
मुर्तिजापूर. औरंगाबाद येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. | क्र. | उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
aa 2 3 (eee es 4 & Cae ८ 
१० | १० श्री. निमजे यशदिप | वि.मा.प्र. | खुला नागपूर शासकीय हेदराबाद येथील 
पुरुषोत्तम तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
गोंदिया. प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
११ |११ | श्री.शेखआरेफ ।खुला खुला पुणे शासकीय वैद्यकीय तपासणी 
अहमद तंत्रनिकेतन, प्रमाणपत्र, पुणे, 
कोल्हापूर. औरंगाबाद व 
वाराणसी येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
१२ | १२ श्री. भोयर गौरव | इ.मा.व. | खुला अमरावती शासकीय 
शरद हिया 
यवतमाळ. 
१३ | 93 श्री. जाधव अजिक्य | खुला खुला पुणे शासकीय संगणक हाताळणी 
भाऊसाहेब तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
अवसरी. ANTS (आंध्र WSN 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
१४ | १४ | श्री. पारगांवकर । खुला खुला औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
हर्षल मोहनराव तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (॥5-0॥), 
जालना. औरंगाबाद येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
१५ |१५ श्री. शेवाळे प्रमोद । खुला खुला पुणे शासकोय 
आनंदराव या 
कोल्हापूर. 
१६ |१६ | श्री. शिदोरे अनिल | gana. | खुला नाशिक शासकीय 
विष्णू स 
अहमदनगर 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. | क्र. | उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
Ea 2 3 =e) 4 & Cae ८ 
१७ | १७ | a. सचिन इ.मा.व. | खुला नागपूर शासकोय कोलकाता येथील 
भरतलाल पुंडे तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
गोंदिया. प्रमाणपत्र आणि जात 
वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
१८ | १८ श्री.गायकवाड खुला खुला पुणे शासकीय संगणक हाताळणी 
दत्तात्रय संभाजी तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
सोलापूर. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
१९ | १९ श्री. आमटे अमोळ । खुला खुला नाशिक शासकीय संगणक हाताळणी 
सुधीर तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
अहमदनगर. | दिल्ली येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
२० | २१ श्री. मठपती विरेंद्र | खुला खुला औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
ईर॒य्या तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (॥85-0॥), 
जिंतूर. ओरिसा येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
२१ | २२ श्री. गोरे गजानन | इ.मा.व. | खुला औरंगाबाद शासकोय वैद्यकोय तपासणी 
गुलाबराव तंत्रनिकेतन, । प्रमाणपत्र, संगणक 
जालना. हाताळणी प्रमाणपत्र 
(MS-CIT) व 
औरंगाबाद येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
२२ | २३ श्री. लांजेवार Sad. | खुला नागपूर शासकीय संगणक हाताळणी 
नरेंद्रकुमार लक्ष्मण तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
गोंदिया. बंगळुरू येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. | क्र. | उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
[sai 2 3 Mes] 4 & Cae ८ 
२३ ।२४ | श्री. लोखंडे खुला खुला औरंगाबाद शासकोय संगणक हाताळणी 
स्वप्नील मुरलीधर तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (॥8-0॥), 
अंबड. औरंगाबाद येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
२४ | २५ श्री. पतंगे एकनाथ | खुला खुला औरंगाबाद पु.ला.शासकीय | संगणक हाताळणी 
जयवंत तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (॥5-0॥), 
लातूर लातूर व बंगलुरु 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
२५ | २६ श्री. कोळवले खुला Against | कोकण-१ शासकोय संगणक हाताळणी 
तात्या दत्तात्रय खुला तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
(महिला) मालवण. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
२६ | २७ श्री. प्रिमकुमार । अ.जा. अ.जा. औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
गोपालराव डाके तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
उस्मानाबाद । सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
२७ | २८ श्री. यादगिरे इ.मा.व. | इ.मा.व. अमरावती शासकीय नागपूर येथील 
अमोल राजेंद्र तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
यवतमाळ. प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
२८ । २९ श्री. चौगले राजेश | खुला Against | नाशिक शासकोय 
रघुनाथ खुला sl 
(खेळाडू) धुळे. 
२९ | ३० श्री. बारबोले खुला Against | औरंगाबाद शासकोय संगणक हाताळणी 
दादासाहेब शरद खुला तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
(खेळाडू) जिंतूर. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोग पुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचेनांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
[esa 2 3 Sa षु ६ "क कलल c 
30 | ३१ श्री. पिसे विकी अ.जा. अ.जा. कोकण-१ शासकीय संगणक हाताळणी 
सत्यवान तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIn), 
विक्रमगड . | पुणे येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
३१ | ३२ श्री. बरदेपूर राकेश | वि.मा.प्र. | वि.मा.प्र. नाशिक शासकीय संगणक हाताळणी 
सत्यनारायण तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥85-0॥), 
नंदूरबार. हैदराबाद येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
३२ | 33 श्री. सामलेटी वि.मा.प्र. । वि.मा.प्र. औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
मुकेश तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (/॥8-0॥) 
लक्ष्मीनारायण हिंगोली. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
33 | ३४ श्री. देशट्टीवार भ.ज. (ब) | भ.ज. (बो औरंगाबाद शासकीय 
अनिकेत बबनराव तंत्रनिकेतन, त्स 
नांदेड. 
३४ । ३५  । श्रीमती ढेरंगे खुला खुला कोकण-१ शासकोय पुणे येथील चारित्र्य 
किशोरी सुदाम (महिला) तंत्रनिकेतन, । पडताळणी प्रमाणपत्र 
पेण. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
३५ ।३६ श्री. सातपुते योगेश | अ.जा. | अ.जा. नाशिक शासकीय 
राजाराम a 
जळगाव. 
३६ | ३७ श्री. शिवरकर भ.ज. (ब) | भ.ज. (बो औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
युधिष्ठिर नोंदराज तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥), 
हिंगोली. नागपूर येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचेनांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
Esa Q 3 aS षु गी Ores] ८ 
३७ | ३८ मो. आसिम फयाज | खुला अपंग- नाशिक (अपंग) शासकीय संगणक हाताळणी 
अहमद खान Blindness तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥) 
or 00 जळगांव व वैद्यकीय 
vision पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
३८ | ३९ श्री. निळ प्रकाठा भ.ज. (ब) | भ.ज. (बो । अमरावती झासकीय पुणे येथील चारित्र्य 
मधुकर तंत्रनिकेतन, | पडताळणी अहवाल 
खामगाव. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
३९ | go श्रीमती टिकेकर वि.मा.प्र. | वि.मा.प्र. कोकण-१ झासकीय नंदुरबार येथील 
प्रियांका चंद्रकांत (महिला) तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
रत्नागिरी. अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
४० | ४१ श्रीमती चौधरी इ.मा.व. | इ.मा.व. अमरावती झासकीय संगणक हाताळणी 
कल्याणी कौडूजी (महिला) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥), 
यवतमाळ. अमरावती, वर्धा व 
सांगली येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल आणि जात 
वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
४१ | ४२ श्रीमती रावळे अ.जा. । अ.जा. नाशिक शासकीय नागपूर येथील 
कविता राजेश्वर (महिला) तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
जळगाव. अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
४२ | ४३ श्री. अमोल भागवत | खुला अपंग- औरंगाबाद (अपंग) । पु.ला.शासकौय | पुणे येथील चारित्र्य 
भुरे Locomotor तंत्रनिकेतन, | पडताळणी अहवाल 
disability or लातूर सादर करण्याच्या 
cerebral अटीच्या अधिन राहून 
palsy 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचेनांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
Esa 2 3 Sa 4 & Cae ८ 
४३ । ४५ श्रीमती सावळे अ.जा. अ.जा. कोकण-२ IRAP संगणक हाताळणी 
दिपमाला सुधाकर (महिला) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥७-0॥), 
ठाणे. ठाणे येथील चारित्र्य 
पडताळणी अहवाल 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
४४ | ४६ श्री. राठोड उखा | वि.जा. वि.जा.(अ।) । औरंगाबाद झासकीय जळगांव येथील 
बद्रीनाथ (31) तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
उस्मानाबाद. अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
४५ | ४७ श्री. सिरसाठ Wet | भ.ज. (ड) | भ.ज. (ड) | औरंगाबाद झासकीय मुंबई येथील चारित्र्य 
वाल्मिक तंत्रनिकेतन, | पडताळणी अहवाल 
उस्मानाबाद. | सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
४६ | ४८ श्री. पेदाम राजेंद्र । अ.ज. अ.ज. कोकण-१ BRT संगणक हाताळणी 
दिगांबर तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥) 
मालवण. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
४७ | ४९ श्री. लोभी देविदास | अ.ज. अ.ज. नाशिक शासकीय संगणक हाताळणी 
दामोदर तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIn), 
धुळे. रायगड व मुंबई 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी अहवाल 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
४८ | Yo श्री. राठोड जयराम | वि.जा. । fasten | औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
चंदू (अ) निवासी महिला | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद येथील 
लातूर. चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
४९ | ५१ श्री. डोमे बाळू बबन | इ.मा.व. | अपंग- पुणे (अपंग) झासकीय 
Locomotor तंत्रनिकेतन, कि 
disability or कोल्हापूर 
cerebral 
palsy 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचेनांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
Esa 2 3 as) 4 & Cas) ८ 
yo | 4Q श्री. देशमुख शैलेश | खुला अपंग- पुणे (अपंग) झासकीय संगणक हाताळणी 
लक्ष्मण Locomotor तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥) 
disability or मिरज सादर करण्याच्या 
cerebral अटीच्या अधिन राहून 
palsy 
५१ | ५४ श्री. निकम दत्तात्रय | अ.ज. अ.ज. औरंगाबाद IRA ठाणे येथील चारित्र्य 
काशीनाथ तंत्रनिकेतन, | पडताळणी अहवाल 
जिंतूर. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
५२ | ५५ श्रीमती राठोड वि.जा. fase) । कोकण-१ शासकीय संगणक हाताळणी 
मनिषा साहेबराव । (3) महिला तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
मालवण. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
५३ | ५६ श्री. सरगर पांडूरंग | भ.ज. (क) | अपंग- पुणे (अपंग) शासकीय 
महादेव Locomotor तंत्रनिकेतन, 
disability or ना -- 
cerebral 
palsy 
५४ | ५७ श्रीमती कुलकर्णी | खुला खुला नाशिक शासकीय 
अमृता मुरलीधर (महिला) या 
अहमदनगर. 
५५ | ५८ | श्री.तेलतुमडे अ.जा. | अपंग- नागपूर (अपंग) शासकीय 
राष्ट्रपाल Locomotor तंत्रनिकेतन, 
भागवतराव disability or ) 
cerebral 
palsy 
५६ | ५९ श्रीमती भ.ज. (बो | भ.ज. (ब) | औरंगाबाद झासकीय नागपूर येथील 
मायकलवार महिला तंत्रनिकेतन, | चारित्र्य पडताळणी 
सोनल प्रकाश हिंगोली. अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
५७ | go श्री. अन्नमवाड अ.ज. अ.ज. औरंगाबाद झासकीय 
साईनाथ गंगाराम या 
नांदेड. 
५८ | ६१ श्री. साळुंखे शेखर | अ.ज. अ.ज. नाशिक शासकीय । मुंबई येथील चारित्र्य 
प्रका तंत्रनिकेतन, | पडताळणी अहवाल 
धुळे. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
ea 2 3 [ees 4 & Cas] ८ 
५९ | ६२ श्री.पाटील जितेंद्र | खुला अपंग- पुणे (अपंग) झासकीय वैद्यकीय तपासणी 
भाऊसो Blindness तंत्रनिकेतन, अहवाल सादर 
or low कोल्हापूर । करण्याच्या अटीच्या 
vision अधिन राहून 
go | ६३ श्री. हातवळणे खुला अपंग- पुणे (अपंग) छासकीय संगणक हाताळणी 
स्वप्निल सुधीर Blindness तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥) 
or low कराड. सादर करण्याच्या 
vision अटीच्या अधिन राहून 
६१ । ६४ | श्री. सोळंके राहुल | अ.ज. अ.ज. कोकण-१ शासकोय पुणे येथील चारित्र्य 
सुभाष तंत्रनिकेतन, । पडताळणी अहवाल 
पेण. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
६२ । ६५ | श्रीमती देशपांडे | खुला खुला औरंगाबाद पु.ला. संगणक हाताळणी 
अश्विनी अनिल (महिला) शासकीय । प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
तंत्रनिकेतन, | औरंगाबाद येथील 
लातूर चारित्र्य पडताळणी 
अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
६३ | ६७ श्रीमती जाधवर भ.ज. (ड) | भ.ज. (ड) | औरंगाबाद शासकीय 
भाग्यश्री महादेव महिला pi | 
उस्मानाबाद. 
६४ | ६८ श्रीमती म्हस्के खुला खुला नाशिक शासकीय 
प्रियांका यादव (महिला) य 
जळगाव. 
६५ | ६९ श्रीमती पाटील खुला खुला औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
मनिषा लालासो (महिला) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥5-0॥) 
उस्मानाबाद. । सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
६६ | ७२ श्रीमती शिदे निलम | खुला खुला कोकण-१ शासकोय 
विलास (महिला) या 
रत्नागिरी. 
६७ | 93 श्री. इराबत्ती वि.मा.प्र. | अपंग- पुणे (अपंग) शासकीय संगणक हाताळणी 
भास्कर दत्तात्रय Blindness तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT), 
or low Were = | जात वैधता प्रमाणपत्र 
vision सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. | उमेदवाराचेनांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
ea 2 3 =a) 4 & ee ८ 
६८ | ७४ श्री. काळे सुनिल | इ.मा.व. | अपंग- औरंगाबाद (अपंग) छासकीय संगणक हाताळणी 
लिंबा Blindness तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
or low बीड सादर करण्याच्या 
vision अटीच्या अधिन राहून 
६९ | ७५ श्री. धनगरे किरण | अ.ज. अ.ज. कोकण-२ IRAP 
झुला या 
मुंबई. 
७० | ७६ श्रीमती मोरे अर्चना | खुला खुला औरंगाबाद शासकोय संगणक हाताळणी 
भगवानराव (महिला) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
अंबड. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
७१ | ७७ श्री.वानखडे जिवन | अ.ज. अ.ज. औरंगाबाद झासकीय संगणक हाताळणी 
विनय तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥) 
हिंगोली. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
७२ | ७८ श्रीमती दाणापूरे । खुला खुला औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
नेहा GRA (महिला) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (॥8-0॥), 
अंबड. वैद्यकीय तपासणी 
प्रमाणपत्र आणि 
औरंगाबाद येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
७३ | ७९ श्रीमती मुजावर वि.जा. वि.जा. (अ) | कोकण-१ शासकीय संगणक हाताळणी 
गुलनाज गफ्फार । (3) महिला तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥5-0॥), 
रत्नागिरी. सांगली येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
७४ |।८० | श्रीमती यादव खुला खुला औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
अपर्णा प्रकाठा (महिला) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥७5-0॥), 
उस्मानाबाद. सांगली येथील 
चारित्र्य पडताळणी 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी | आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. । क्र. । उमेदवाराचेनांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
Ea 2 3 [mes 4 & a Cae] ८ 
७५ | ८१ श्री. महाजन प्रसाद | खुला अपंग- अमरावती (अपंग) झासकीय 
प्रभाकरराव Blindness 4 ae 
or low यवतमाळ 
vision 
७६ । ८३ श्री. योगेश धोंडू = | अ.ज. अ.ज. नाशिक शासकोय संगणक हाताळणी 
खोडे तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥७5-0॥), 
धुळे. ठाणे येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
७७ | ८४ | श्रीमती चोरगे रश्मी | खुला खुला कोकण-१ शासकोय 
पांडूरंग (महिल) शकष स 
रत्नागिरी. 
७८ | ८५ श्री. दाभाडे दिपक | अ.ज. अ.ज. नाशिक शासकीय संगणक हाताळणी 
वसंत तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
जळगाव. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
७९ | ८६ श्री. चव्हाण प्रशांत । अ.ज. अ.ज. औरंगाबाद झासकीय संगणक हाताळणी 
बाळकृष्ण तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र (MS-CIT) 
नांदेड. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
८० | ८७ _ | श्री. गेडाम कुंद | अ.ज. Against | औरंगाबाद शासकीय संगणक हाताळणी 
शिवाजी अ.ज. तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥७-0॥), 
(महिला) हिंगोली. ठाणे व हैदराबाद 
येथील चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र 
सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
८१ | ८८ श्री. सराटे arr । अ.ज. Against औरंगाबाद शासकीय 
ज्ञानेश्वर अ.ज. re | 
(महिला) जिंतूर. 
८२ | ८९ श्री. ठाकूरमनोज । अ.ज. Against । नाशिक शासकीय । जात वैधता प्रमाणपत्र 
सुरेश अ.ज. तंत्रनिकेतन, | व वैद्यकीय तपासणी 
(Sports) नाशिक. अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


अ. । गुण. | आयोगपुरस्कृत | वर्गवारी ' आयोगाने | शासन अधिसुचना | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र. | क्र. | उमेदवाराचे नांव शिफारस | दि. १५/६/२०१७ ठिकाण 
केलेला नुसार वाटप 
प्रवर्ग केलेला महसूली 
विभाग 
Es 2 3 Mes) 4 & Cae ८ 
८३ |९० | श्री. अमोल खुला खुला कोकण-१ शासकीय संगणक हाताळणी 
बाजीराव पाटील (Sports) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र ॥॥७5-0॥), 
रत्नागिरी सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
८४ | ९१ श्रीमती हगवणे खुला खुला कोकण-२ शासकीय । मुंबई येथील चारित्र्य 
अश्विनी रमेश (महिला) तंत्रनिकेतन, । पडताळणी प्रमाणपत्र 
मुंबई. सादर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून 
८५ | ९२ श्रीमती कदम खुला खुला कोकण-२ शासकीय Oo 
सुप्रिया सुरेश (महिला) तंत्रनिकेतन, 
ठाणे. 


०२. उपरोक्त गुणवत्ता क्र.२, ८, ११, २२, ३८, ६२, ७८ व ८९ व्यतिरिक्त सर्व उमेदवारांना संबंधित वैद्यकीय 
मंडळाने वैद्यकीय दृष्ट्या शासकीय सेवेसाठी पात्र ठरविळे आहे. तशी नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात घेण्यात 
यावी. 
०३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक 
92.92.2099 नुसार उपरोक्‍त यादीतील गुणवत्ता क्रमांक १७, ४१, ७३ व ८९ येथील उमेदवारांची त्यांच्या जात 
वैधता प्रमाणपत्र शिवाय सदर पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर 
सदर उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता 
संबंधित जात पडताळणी समीतीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. सदर उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र 
सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर केले नाही अथवा जात पडताळणी समितीने त्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध 
ठरविले तर त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 
०४. गुणवत्ता क्रमांक २, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १७, १९, २१, २२, २३, २४, २५, २८, ३१, ३२, 
३५, ३७, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, BY, BE, ४७, ४९, ५०, ५४, ५९, ६१, GY, GY, WC, WR, Co, ८३, ८७ व ९१ 
येथील उमेवारांनी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, 
दि.२८/८/२०१७ नुसार चारित्र्य व पुर्व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र नियुक्ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या 
आत सादर करणे आवशयक आहे. उमेदवाराने सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास 
तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र रद्दबादल करुन भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायम 
स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. उर्वरीत उमेदवारांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल व साक्षांकन नमुना 
पोलीसांकडून प्राप्त झाला असून त्यांच्या विरूद्द कोणताही दंड व शिक्षा असलेबाबतची नोंद आढळून येत 
नसल्याचे कळविले आहे. 
०५. उक्त नमूद ८५ उमेदवारांची अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून, नामनिर्देशानाने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 
१) सदर उमेदवारांची वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००/- या पे बँड व उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीसी-२०१०/ (३४/१०)/तांशि-२ दि. २०/०८/२०१० मध्ये नमुद एजीपी 
मध्ये राहील. 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


2) 


३) 


8) 


4) 


द) 


७) 


<< 


8) 


Go 


सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍्त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व 
स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
सदर उमेदवारांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 
येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर 
मिळेल. 
सदर उमेदवारांचे परिवीक्षा कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची 
नसल्यास अथवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता 
समाप्त करण्यात येईल अथवा सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 
शिफारसपात्र अपंग उमेदवाराने सादर केलेले अपंगात्वाचे प्रमाणपत्र आयुक्‍त, अपंग, महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांच्याकडून/ संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावेत. 

शिफारसपात्र मागासवर्गीय उमेदवाराचे जाती विषयक दावे संचालक, समाजकल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून / संबंधित प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात यावेत 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, 
दि.७/८/२००१ अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी / वापराबाबतचे 
ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९/३/२००३ अन्वये 
आवश्यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे 
आवश्यक आहे. जर त्यांनी विहीत मुदतीत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त 
कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात 
येतील. 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती सरळ सेवाप्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या नियमाच्या अधीन 
राहून ते यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास त्या परीक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 

सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 


)परिच्छेद-१ मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 


आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत तात्काळ रुजु व्हावे. सदर विहीत मुदतीत जर 
त्यांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर आयोगाने घेतलेल्या परीक्षेत त्यांनी मिळविलेल्या 
गुणवत्ताक्रमानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेली ज्येष्ठता मिळणार नाही. शिवाय प्रस्तुत 
नियुक्तीच्या संदर्भात त्यांनी वरील मुदतीत शासनास काहीही कळविले नाही तर, कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता त्यांच्या नियुक्तीचे सदरचे आदेशा रद्द करण्यात येतील. 


qaqa परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. १८/०८/२००९ 


मधील तरतुदीनुसार दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह 
आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला 
असेल आणि त्याला दि.१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आले असेल तर अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो- 
१००६/८७/सेवा-४, दि.१२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्य सर्व अटींची 
पूर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन), नियम, 
१९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील.दि. १८/०८/२००९ च्या 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय 
कर्मचा-यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरतील. 
१२) सदर उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 
93) उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही. 
१४) सदर उमेदवारांनी नोकरी सोडण्यापूर्वी शासनास एक महिन्याची पूर्वसुचना देणे अथवा एक 
महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक आहे. 
०६.  श्री.महाजन प्रसाद प्रभाकरराव (गु.क्र.८१) यांनी सादर केलेले अपंगचे प्रमाणपत्र जुन्या नमुन्यातील 
असून त्यांचे अपंगत्व कायमस्वरूपी आहे किंवा कसे याबाबत प्रमाणपत्रात नमुद केलेले नाही. सदर उमेदवाराचे 
अपंगत्व प्रमाणपत्र आयुक्‍त,अपंग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून / संबंधित प्राधिका-याकडून तपासून 
घेण्यात यावेत. अपंगत्व कायमस्वरूपी नसल्याबाबत अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती 
कोणतेही कारण न देता १ महिन्याची नोटीस देवून समाप्त करण्यात येईल. 
०७. उपरोक्तपैकी जे उमेदवार शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत त्यांना गोपनिय अहवाल न पाहता नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांची गेल्या पाच वर्षातील गोपनिय अहवाल तपासण्याची जबाबदारी त्यांना 
नियुक्ती देण्यात आलेल्या संस्था प्रमुखांवर सोपविण्यात येत आहे. 
०८. सदर नियुक्ती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबुन राहील. सदर 
प्रमाणपत्र नियुक्‍ती नंतर खोटे अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 
०९. प्रस्तुत पदाकरीता आव्यक असलेल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या तरतूदीनुसार उमेदवाराने पदवीस्तरावर 
किमान प्रथम श्रेणी धारण करणे आवश्‍यक आहे. तथापी, UGC व AICTE च्या धोरणानुसार काही विद्यापिठे / 
स्वायत्त संस्थाकडून उमेदवारांना Class ऐवजी Grade देण्यात येते. अशा उमेदवारांची पदवी सेवा प्रवेशा 
नियमानुसार First Class किंवा Equivalent आहे याची खातरजमा संबंधित संस्था प्रमुखांनी करूनच 
उमेदवारांना रूजू करून घ्यावे. 
१०. प्रस्तुत पदाचा निकाल व शिफारशी हा विविध न्यायालयांमध्ये उमेदवारांकडून दाखल झालेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणांवरील अंतिम आदेशाच्या अधीन करण्यात आला असल्याने सदर पदांच्या नियुक्त्या या 
न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम आदेझाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत. 
११. हे आदेशा प्राप्त होताच संबधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल 
संबधित संस्थाप्रमुखाकडे सादर करावा. संस्थाप्रमुखांनी त्याबाबतचा अहवाल संचाळकामार्फत शासनास 
सादर करावा. 
१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२१४१७४३०८६३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
Uu h | r a a DN: c=! Ge nt Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
Educa 


postalCode: laharashtra, 
2.5.4.20=721 025fdf5a4898b24495 3b82406e4«a05963bc456fle1e8 


serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd781 
h e 6002b4afOffbf1 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2017.12.14 17:47:52 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व संबंधित उमेदवार (e-mail FR) 
प्रत, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि -७ 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई TAT). 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, सर्व संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 

(वरील उमेदवारांना रुजू करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणीक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी करुन 
संस्थाप्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल 
संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी 
या आदेशातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटीच्या अधिन राहुन केली आहे त्या उमेदवारांकडून विहीत 
मुदतीत या अटीची पुर्तता करुन घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत 
शासनास तात्काळ सादर करावा.) 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित जिल्हे (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत). 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


